महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.देयक-०६२०/प्र.क्र.२२०/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : १२ सप्टेंबर, २०२३. 


विषय :- आयरिश पार्क, जोगेश्वरी (प), मुंबई येथील पोलीस विभागाच्या तीन सदनिकांच्या 
देखभाल व दुरुस्ती खर्चाची प्रलंबित रक्‍कम रूपये ४,२३,०२७/- (रूपये चार लाख 
तेवीस हजार सत्तावीस फक्त) इतकी रक्कम प्रदान करण्यास मंजूरी देणेबाबत. 


संदर्भ :- १. झासन निर्णय वित्तविभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
दि. १४/०४/२०१५ 
२. पोलीस सहअयुक्‍्त(प्रशासन), WAR आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालय यांचे 
पत्र, क्रमांक :02//७5(-/9८(११/७॥9.8../७१/३/१/७४ ॥/७०५- 
१४९ व १७७/२०२० व २०२२, दि. २७/१०/२०२० व २३/०६/२०२२. 


शासन ज्ञापन. 


पोलीस सह आयुक्‍्त(प्रशासन), VAS आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांनी आयरिश पार्क, जोगेश्वरी (प), 
मुंबई येथील पोलीस विभागाच्या तीन सदनिकांच्या देखभाल व दुरुस्ती खर्चाची प्रलंबित रक्‍कम रूपये 
४,२३,०२७/- (रूपये चार लाख तेवीस हजार सत्तावीस फक्त) इतकी रक्‍कम प्रदान करण्यास मंजूरी 
देणेबाबतप्रस्ताव सादर केलाआहे. 


२. सदर देयकांची मागणी एक वर्षाच्या आत कोषागाराकडे सादर न केल्यामुळे, शासन निर्णय वित्त 
विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ / विनियम, भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५ मधील भाग पहिला, 
उप विभाग एक मधील अ. क्र.६, नियम क्र. ४० नूसार सदर देयकांच्या प्रदानास शासन मंजूरी आव्यक आहे. 


३. त्या अनुसार, सदर प्रकरणी उपरोक्त प्रस्तावातील रूपये ४,२३,०२७/- (रूपये चार लाख तेवीस 
हजार सत्तावीस फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकीय खर्चास पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) उक्त दावा कोषागारात दाखल करण्यास विलंब झाल्याबद्दल जबाबदारी निश्चित करुन झासनास 
अनुपालन अहवाल सादर करावा. 
२) सदरचे देयक दुबार प्रदान केळे जाणार नाही याची खातरजमा करावी. 
४. उक्त खर्च “मागणी क्रमांक गृह विभाग, बी-१, मुख्य लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस, १०८ राज्य मुख्यालय, 
पोलीस, (०२) (०१) हहर पोलीस, भाडे दर आणि कर (२०५५००९७-१४)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची घालून, 
त्यासाठी उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१, उप विभाग-एक, अनुक्रमांक-६, 
महाराष्ट्र वित्तीय नियम, १९५९ यामधील नियम-४० अन्वये प्रशासनिक विभाग या नात्याने गृह विभागास प्राप्त 
असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः देयक-०६२०/प्र.क्र.२२०/पोल-७ 


६. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०९१३१५५४१४९८२९ हा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
N A RAYA N aoe MAHARASHTRA, ou=HOME 


2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa495673fc843c789942459 
d39fc5561071b4a70c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=79C09BA352C5B3E65B2591 13F1CDCFAB29FB9 
61D4EA9A2441 1D7F622D2ED208F, cn=NARAYAN BIRA MANE 
Date: 2023.09.13 15:56:28 +05'30' 


(नारायणमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-0 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

अपर पोलीस आयुक्त, पश्चिम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 

महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (पोल-७. 


OS. Ok ae टन टे 


(३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


